बीज, रासायनिक खत, किटकनाठके चाचणी, 


festa उर्वरीत अंश तपासणी व जैविक किड 
नियंत्रण प्रयोगशाळा या योजनेतीळ अस्थायी पदे 
दिनांक ०१/०३/२०२३ पासून दिनांक ३१/०८/२०२३ 09/03/20 Ih 3१/०८/२० 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १६२३/प्र.क्र. ५१/१७-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६/०३/२०२३ 


वाचा:- 
१. कृषि विभागाचा शासन निर्णय: संकीर्ण १६१९/प्र.क्र. ५६/ १७-अे, दि. २९/०८/२०२२. 
२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ ११११/साप्र/०३०५/२३-२४/प्रक्र.६/आस्था-५(निप)/६३६०, 
दि. २०/०२/२०२३. 
३. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८/०२/२०२३. 


प्रस्तावना: 

कृषि विभागातील १०३ (००) (०२) बीज, रासायनिक खत, किटकनाडके चाचणी, किडनाशके 
उर्वरित अंश तपासणी व जेविक किड नियंत्रण प्रयोगशाळा या योजनेअंतर्गत २८२ पदे निश्चित करण्यात 
आलेली असून, त्यापैकी १५ स्थायी पदे वगळता उर्वरित २६७ अस्थायी पदे दिनांक ०१/०९/२०२२ ते 
दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भीय अ. क्र. १ येथील दि. २९/०८/२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. 3 येथील दि. ०८/०२/२०२३ 
च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी 
पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि. ०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात 
आले आहेत. त्यानुषंगाने, कृषि विभागातील १०३ (००) (०२) बीज, रासायनिक खत, किटकनाशके 
चाचणी, किडनाडके उर्वरित अंड तपासणी व जैविक किड नियंत्रण प्रयोगशाळेतील २६७ अस्थायी पदे 
दि. ०१/०३/२०२३ पासून दिनांक ३१/०८/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 

बीज, रासायनिक खत, किटकनाशके चाचणी, fos उर्वरीत अंश तपासणी व जैविक 
किड नियंत्रण प्रयोगशाळा या योजनेतील २८२ मंजूर पदांपैकी १५ स्थायी पदे वगळता उर्वरीत २६७ 
अस्थायी पदे आकृतीबंधात समाविष्ट असल्याचे अटीस अधीन राहून सदर अस्थायी पदांना 
दि. ०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३१/०८/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
(सोबत विवरणपत्र जोडले आहे) 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२३/प्र.क्र. ५१/१७-ओ 


२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक : डी-३ 

२४०१, पीक संवर्धन, 

403, बी- बियाणे, 

(००) (०२) बीज, रासायनिक खत नियंत्रण व 

किडनाडक चाचणी प्रयोगशाळा ( २४०१ ०३०५) 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र. ८/ १६/ आ.पु. क., दि. ०८/ ०२/२०२३ 
च्या शासन निर्णयानुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


ठ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३०३१६१७५३३६७७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by PIMPALE PRASHANT RAMESH 
Date: 2023.03.16 18:00:50 +05'30' 
(प्रशांत र. पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :< 
१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, 
मुंबई 
३. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
६. कृषि संचालक (नि. व गु.नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. कृषि सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
९. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. उप संचालक (प्रयोगशाळा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. सर्व जिल्हा शासकीय मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी प्रयोगशाळा 
१४. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई 
१५. कार्यासन (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. १७-अ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२३/प्र.क्र. ५१/१७-ओ 


शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग संकीर्ण १६२३/ प्र.क्र. ५१/ १७-ओ 
दिनांक : १६/०३/२०२३ चे सहपत्र 


विवरण पत्र 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पद 
संख्या 
मूळ वेतन | सातव्या वेतन 
आयोगानुसार 
सुधारित मॅट्रिक स्तर 
Line बीज परिक्षण | १५६००-३९१०० | ५४०० | एस-२०:- ५६१००- बि 
अधिकारी (गट-अ) १७७५०० 
2 | तंत्र अधिकारी ९३००-३४८०० | ४६०० | एस-१६:- ४४९००- ial 
(वर्ग-२) १४२४०० 
3 | विश्लेषणात्मक ९३००-३४८०० | ४६०० | एस-१६:- ४४९००- ०४ 
रसायनशास्त्रज्ञ १४२४०० 
(वर्ग-२) 
४ ।रसायनझास्त्रज्ञ ९३००-३४८०० | ४६०० | एस-१६:- ४४९००- १६ 
(वर्ग-२) १४२४०० 
५ | कृषि अधिकारी ९३००-३४८०० | ४४०० | एस-१५:-४१८००- | ५९ 
(वर्ग-२) १३२३०० 
६ | कृषि पर्यवेक्षक ९३००-३४८०० | ४२०० | एस-१३:- ३५४००- १९ 
(वर्ग-३) ११२४०० 
७ | कृषि सहाय्यक ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८:- २५५००- ६८ 
(वर्ग-३) ७ ८११०० 
वर्षानंतर | एस-१०:- २९२००- 
२८०० ९२३०० 
८ | वरिष्ठ लिपीक | ५२००-२०२०० | २४०० | एस-८:- २५५००- ०७ 
(वर्ग-३) ८११०० 
९ | लिपीक, गट क ५२००-२०२०० | १९०० | एस-६:-१९९००- २३ 
(वर्ग-३) ६३२०० 
णम प्रयोगशाळा ४४४०-७४४० १३०० | एस-१:- १५०००- १४ 
सहाय्यक/ परीचर ४७६०० 
le शिपाई / पहारेकरी ४४४०-७४४० १३०० | एस-१:- १५०००- ३५ 
४७६०० 
१२ | स्विपर ४४४०-७४४० १३०० | एस-१:- १५०००- १७ 
४७६०० 
१३ | क्लिनर ४४४०-७४४० १३०० | एस-१:- १५०००- ०३ 
४७६०० 
एकूण २६७ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


